श्री. गजानन महादेवराव नवलकर, रोजंदारी कर्मचारी 
यांना न्या. कालेळकर करारानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने 
रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: काव्यआ-६६२१/प्र.क्र.१४१/आस्था-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: ३ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय,सार्वजनिक बांधकाम विभाग,क्र.रुअआ-१५९६/२२८/सेवा-५, दि.२४ एप्रिळ,२००१. 
२) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.विकास/तांत्रिक आस्था/कावि/५२/२०१०, दि.०३/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

रोजंदारी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना न्या. कालेलकर करारानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने 
रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने धोरणात्मक 
निर्णय घेतला असून, जे कर्मचारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दि.२४/०४/२००१ च्या शासन 
निर्णयामधील अटींची पूर्तता करतील त्यांना न्या. काळलेळकर करारानुसार फायदे देण्यासाठी रुपांतरित 
नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरविले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि. 
२४/०४/२००१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधीळ अट क्र.१ नुसार रोजंदारी / कार्यव्ययी 
आस्थापनेवरील जे कर्मचारी शासन सेवेत /जिल्हा परिषद सेवेत कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून त्यांच्या सलग सेवेस उश्लीरात Sait दि.३१/१२/१९९८ रोजी ५ वर्षे व 
प्रत्येक वर्षी कामाचे २४० दिवस पुर्ण झालेली आहेत आणि करारातील अटींची पूर्तता करतील अशा 
कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरविले आहे. 
तसेच अट क्र. २ नुसार रोजंदारी /कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेची आव्यकता 
नसल्यामुळे शासकीय सेवेतून कमी करण्यात आले होते. 

तथापि, ज्या कर्मचाऱ्यांनी अशा कपातीविरुध्द न्यायालयात दावे दाखल केलेले आहेत, अशा 
कर्मचाऱ्यांपैकी ज्यांना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार Fa करण्यात आलेले आहे. अशा 
कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरविले आहे. 
याचबरोबर परिच्छेद क्र.२ नुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दावे/रिव्हीजन/अपिल/अवमान 
याचिका दाखल केलेली आहे, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी सर्व प्रकारचे दावे विनाअट मागे घेतल्यानंतर 
त्यांना रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः काव्यआ-६६२१/प्र.क्र.१४१/आस्था-१०. 


०२. न्या. कालेलकर करार मागणी-१ रोजंदारी आस्थापना परिच्छेद-२८ मध्ये नियमित 
आस्थापनेवर नेमणूक मिळण्याबाबत पुढीलप्रमाणे तरतूद आहे.- “ रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवर कामगार नेमला गेला की, त्याला मुंबई मुलकी सेवा नियम लागू होतात.” 

०३. न्या. कालेलकर करारातील वरील तरतूद तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
दि.२४/०४/२००१ च्या शासन निर्णयातील वर परिच्छेद- ३ व ४ मध्ये नमूद तरतूदींच्या अनुषंगाने 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावाची छाननी केली असता, असे दिसून 
येते की, श्री. गजानन महादेवराव नवलकर, रोजंदारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद- अकोला यांनी मा. 
औद्योगिक न्यायालय, अकोला येथे कायमस्वरुपी कर्मचा-यांचे फायदे मिळावेत म्हणून तक्रार ULP 
No.92¢/2009 दाखल केली होती. मा. औद्योगिक न्यायालयाने श्री. नवलकर यांचे नाव मस्टर रोल 
वर घेण्याचे तसेच श्री. छोटु कल्ले व श्री. बाळू गवई यांचेप्रमाणे मस्टर रोल नुसार वेतन देण्याची 
कार्यवाही करण्याबाबत दिनांक ११/०२/२०१० रोजी आदेशा दिल्यामुळे श्री. नवलकर यांचे नाव 
दिनांक २८/०५/२०१० पासून हजेरी पत्रकावर घेण्यात आले आहे. 


मा. औद्योगिक न्यायालयाने तक्रार (॥_? ॥१०.१२८/२००१ प्रकरणी दिनांक ११/०२/२०१० 
रोजीच्या आदेशान्वये श्री. नवलकर यांना रूपंतरीत अस्थायी अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबत 
आदेशित केले नाही. तथापि, वरील आदेशानुसार श्री. नवलकर यांच्या रोजंदारी सेवेतील 
हातपावतीच्या आधारे ते दिनांक १०/११/१९९२ ते दिनांक २७/०५/२०१० पर्यंत रोजंदार म्हणून काम 
करीत असल्याने त्यांची दिनांक १०/११/१९९२ पासून दिनांक १०/११/१९९७ पर्यंत एकूण पाच वर्षांची 
सलग सेवा पूर्ण होत असल्याबाबतचे स्पष्टीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला 
यांनी त्यांच्या दिनांक २७/१२/२०१९ रोजीच्या पत्रात नमूद केले आहे. तसेच, श्री. नवलकर यांनी मा. 
उच्च्‌ न्यायालय, नागपूर खंडीपीठ येथे दाखल केलेली रीट याचिका क्र.१६६६/२०१३ मागे 
घेण्याबाबतचे बंधपत्रावरील प्रतिज्ञापत्र त्यांनी सादर केळे आहे. 


og. जिल्हा परिषद - अकोला अंतर्गत रोजंदारीवरील उपरोक्‍त कर्मचारी नियुक्तीच्या दिनांकापासून 
आजतागायत (सेवानिवृत्तीपर्यंत कामावर असल्याने ते रूपांतरीत नियमित अस्थायी आस्थापनेवर 
घेण्यास पात्र ठरतात. 


०५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२४.४.२००१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १ मधील 
अट क्र.(२) (अ) नुसार ज्यांना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सेवेत FART करण्यात आलेले आहे, 
असे कर्मचारी रुपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास पात्र ठरतात. त्यामुळे श्री. गजानन 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः काव्यआ-६६२१/प्र.क्र.१४१/आस्था-१०. 


महादेवराव नवलकर, रोजंदारी कर्मचारी यांनादेखील रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर 
घेण्यास पात्र असल्याची शिफारस विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी केलेली आहे. 


शासन निर्णय:- 

रोजंदारी /कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर 
घेण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रुअआआ-१५९६/२२८/सेवा-५, 
दि.२४.४.२००१ मधील तरतूदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-"अ" मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या प्रस्तावातील श्री. गजानन महादेवराव नवलकर, 
रोजंदारी कर्मचारी यांना रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार या निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-"अ" मधील रोजंदारी 
कार्यव्ययी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकाना क्र.६ मधीळ पदावर व रकाना 
क्र.७9 मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 
०२. शासनाच्या या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यास रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर 
आणल्यानंतर त्यांना न्या.काळेलकर कराराच्या तरतूदीनुसार अनुज्ञेय ठरणाऱ्या वेतनवाढीतील 
फरकाचे विनियमन पुढील प्रमाणे करण्यात येईल:- 


१) श्री. गजानन महादेवराव नवलकर, रोजंदारी कर्मचारी यांना रूपांतरित नियमित अस्थायी 
आस्थापनेवर नियुक्‍ती झाल्याच्या दिनांकापासून ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंतच्या वेतन वाढीतील 
फरकाची रक्‍कम (सर्व प्रकारच्या भत्त्यासहित) त्या त्या वर्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यांत संबंधित 
कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधीत दहा ( त्यांच्या सेवानिवृत्तीला शिल्लक कालावधी विचारात 
घेऊन जास्तीत जास्त Io हफ्ते) समान हप्त्यात जमा करण्यात यावी व प्रत्येक हप्ता त्यांच्या 
भविष्य निर्वाह निधीत जमा झाल्यापासून ३ वर्षापर्यंत सदर रक्‍कम त्यांना खात्यातून काढता 
येणार नाही. दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ पासून पुढील वेतनवाढीतील फरकाची रक्कम सर्व 
प्रकारच्या भत्त्यासहित ही त्यांच्या नांवे काढलेल्या धनादेशाद्वारे अदा करण्यात यावी. 


२) श्री. नवलकर सदरहू आदेशा निर्गमित केल्याच्या दिनांकापर्यंत दरम्यानच्या काळात 
सेवानिवृत्त होत असतील किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेत असतील, तर अशावेळी त्यांना रूपांतरित 
नियमित अस्थायी आस्थापनेवर नियुक्‍ती झाल्याच्या दिनांकापासून सेवानिवृत्तीच्या 
दिनांकापर्यंतच्या वेतन वाढीतीळ फरकाची रक्कम (सर्व प्रकारच्या भत्त्यासहित) त्यांना अनुज्ञेय 
होणारी थकबाकीची संपूर्ण रक्‍कम ही त्यांच्या नांवे काढलेल्या धनादेशाद्वारे अदा करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः काव्यआ-६६२१/प्र.क्र.१४१/आस्था-१०. 


०३. वर नमूद केलेल्या थकबाकीच्या रकमेवर कोणत्याही प्रकारचे व्याज अनुज्ञेय असणार नाही 
आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून अथवा दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसाकडून भविष्यात व्याजाबाबतची 
मागणी करण्यात येणार नाही, अशा प्रकाराचे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी जिल्हा परिषदेला सादर करणे 
बंधनकारक राहील. 


०४. संबंधित जिल्हा परिषदेने या शासन निर्णयान्वये कर्मचाऱ्याला चालू आर्थिक वर्षात अदा करावा 
लागणारा खर्च मंजूर अनुदानातून करावयाचा आहे. 


०५. रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर, सदर आदेशा 
कर्मचाऱ्यास मान्य नसल्यास त्यांनी त्याबद्दलचे लेखी प्रतिवेदन आदेश मिळाल्यापासून तीन महिन्यात 
सादर करणे आवड्यक आहे. या मुदतीत कोणतेही प्रतिवेदन प्राप्त न झाल्यास त्यांचे काढलेले आदेशा 
अंतिम समजण्यात येतील व त्यानंतर त्यांची कोणतीही तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. 


og. अस्थायी आस्थापनेवर रूपांतरित झाळेळे पद संबंधित पदधारक ज्या दिनांकापर्यंत सेवेत 
असतील त्या दिनांकापर्यंत चालू ठेवण्यात येत आहे. 


०७. हे आदेश शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,क्र.रुअआआ-१५९६/२२८/सेवा-५, दि.२४ 
एप्रिळ, २००१ अन्वये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


०८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१११०३११४५३४४७२० असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e 
R 1 a V | Nn d fa Digitally signed by Ravindra Ishwar Giri 
DN: t OF 


: C=IN, o= 
Maharashtra, Rural Development 


De ‘alCode=400032, 

| S h W a | st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc21454 
099d86f4055bb93d2941d289397e25bf 


e e dbdae6b, cn=Ravindra Ishwar Giri 
G | | | Date: 2021.11.03 13:07:10 +05'30' 


(र.ई.गिरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः काव्यआ-६६२१/प्र.क्र.१४१/आस्था-१०. 


3) मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
४) मा.राज्यमंत्री, (ग्रामविकास) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 
५) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
६) विभागीय आयुक्‍त,विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, 
) 
) 
) 


७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

८) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

९) वित्त विभाग (व्यय-१५) मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 

१०) निवड नस्ती, कार्यासन आस्था.१०/ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट , मुंबई-४०० ००१. 


kkk 


परिशिष्ट-“अ 
शासन निर्णय क्र.काव्यआ-६६२१/ प्र. क्र.१४१/आस्था-१०, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२१ चे सहपत्र. 


अ. | कर्मचाऱ्याचे नाव | आस्थापनेचा | नेमणुकीचे । विभाग रूपांतरीत । ज्या दिनांकापासून रूपांतरीत 
क्र. प्रकार पद नियमित आस्थापनेवर घ्यावयाचे आहे 
अस्थायी तो दिनांक 
आस्थापनेवर 
घ्यावयाचे पद 
षि . | श्री. गजानन रोजंदारी रोजंदारी | जिल्हा परिषद| सुतार दि.१०/११/१९९७ 
महादेवराव मजूर अकोला 
नवलकर 


Digitally signed by Ravindra Ishwar 


RAVINIA ८... ० 


Maharashtra, ou=Rural 
Development Department, 


postalCode=400032, 

S h Wa i st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc21 
454099d86f4055bb93d2941d28939 


. bs 7e25bfdbdae6b, cn=Ravindra 
| | | Ishwar Giri 


Date: 2021.11.03 13:08:17 +05'30' 


(र.ई.गिरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


